Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २० ] 


गुरूवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही. 


१-२ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


२-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा., अ , क्र . ७४९ . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ३० एप्रिल , २०१ ९. 


क्रमांक डीजीपी-३ ९ १५ - प्र.क्र . ३७८ - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४(३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार वाशिम जिल्ह्याकरीता अॅड. सुचिता प्रभाकर कुलकर्णी यांची सहायक 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता , या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २९ एप्रिल २०१७ अन्वये पुढील २ वर्ष 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 


२. सदर नियुक्तीस पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ .- एक -१ ( १५३६ ) . 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


३ . 


सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


४ . 


वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ , क्र . ७५० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली - भूसं . - कावि- २८२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनकासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


३ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-४७-२०१८-१९ , गाव भोपापूर , ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ 


अ . क्र . 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१५/२ 


० १५ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: वर्धा- नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 
: वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 

या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाचे साधन उपलब्ध होईल व तसेच 
आर्थिक बाजू मजबूत होण्यास मदत होईल . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे फायदे 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची-चार 

पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र . ३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० कनुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधूिसचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप. - उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा, जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . ७५१. 

क्रमांक कली - भूसं .- कावि - २८३-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनकासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०१८-१९, गाव देऊळगाव, ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


. 


हे . आर 


१ 


o04 


१५२ पैकी 
१५२ पैकी 


२ 


००१ 


एकूण 


० ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १६-२२, २०१९/ वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: वर्धा- नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे फायदे 


: वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे लाईन . 

या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाचे साधन उपलब्ध होईल व तसेच 
आर्थिक बाजू मजबूत 

होण्यास मदत होईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र . ३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप. - उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


दिनांक २२ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . ७५२ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं . - रप्र .- कली- कावि- ६४-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त 
अधिनियमाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. 

आणि महणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ .- एक -२ ( १५३६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६- ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१८-१९ , गाव तिवसा , ता . यवतमाळ, जि . यवतमाळ 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . 


क्र . 


हे . आर 


१ 


२६२ पैकी 


० २३ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ . पुसद नवीन रेल्वे लाईनकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ. पुसद नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


७ 


प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र . ३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका- याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधूिसचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा., अ , क्र . ७५३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- रप्र .- कली- कावि-६५-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनकासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर, या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१८-१९, गाव वडगांव , ता . यवतमाळ, जि . यवतमाळ 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५१/६ 


० १८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ . पुसद 

नवीन रेल्वे लाईनकरीता . 
: वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ . पुसद नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
: सार्वजनिक हितार्थ. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र .३/ अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका -याचे पदनाम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९/ वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


९ 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक . 


.. 


निरंक . 


( क ) ज्या अधूिसचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप . - उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचेकार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक ३० मार्च २०१९ . 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ , क्र . ७५४ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसपांदन अधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ.का.- भू.सं.प्र .- ४ - कावि -२४२-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट - कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक 
एमआयएस -२०१४ -सीआर-७७- ए-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट- कलम ( झ अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, अनुसूची -एकमध्ये 
दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यकता असल्याचा संभव आहे . ( 

( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन कण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याची कारणे सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद 

केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे.( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे .) 


त्याअर्थी, आता, सदई कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहू भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही : 


अ .- एक -३ ( १५३६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६- ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० उप -नियम (३) अन्वये भूमिअभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 


३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, कांरजा लाड यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -एक 


भूमीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१६-१७ 


गावाचे नाव - किनखेड , ता . कारंजा , जिल्हा- वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं ./ गट नं . 


७/१२ प्रमाणे क्षेत्र 


संपादीत करावयाचे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१८/२ पैकी 


१३७ 


० २० 


२ 


१८/२ पैकी 


०४६ 


० १४ 


३ 


१ ९ / १ अ 


० ६० 


१० 


४ 


१ ९ / २ अ 


१०६ 


० ०८ 


५ 


१ ९ / ३ 


१ २० 


००८ 


३ ९ / ३ 


० २६ 


०२ 


एकूण 


० ६२ 


प्रकल्पाचे नांव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
किनखेड ( सं .) ल.पा. योजना मौजे किनखेड , ता . कारंजा लाड , जि . वाशिम . 
मौजेकिनखेड येथिल बुडीत क्षेत्राच्या रस्त्या करीता आवश्यक कामाकरीता . 
शेतीकरीता दळणवळणाची सोईसुविधा होऊ शकते. 


प्रकल्पाच्या कामाचेविवरण 


सामाजिक फायदे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६-ज्येष्ठ १ , शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती निरंक . 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : 
( सामाजिक परीणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 
दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशीम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . यंत्रणेचे 
प्रत्र क्रमांक १३५५- रेशा-२०१६, दिनांक ५-५-२०१६ व महारष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट प्राप्त . 

सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( १ ) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आवश्यकता नाही . 
आहे त्याचे पदनाम 

सबब माहिती निरंक . 


.. 


( २) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता 


निरंक . 


.. 


निरंक 


(३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे 

त्याचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 


अनुप खांडे , 


कारंजा : 
दिनांक ३० एप्रिल २०१९ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

कारंजा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


